सर्वसाधारण बदल्या-२०२३-२४ 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील 
प्राचार्य/उपप्राचार्यय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ 
सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार/ मुध्याख्यापक, 
शासकीय तांत्रिक विद्यालय, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 
गट-ब (तांत्रिकी (राजपत्रित) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


Hed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:बदली-२०२३/प्र.क्र.२४२/व्यशि-१ 


शासन आदेठा:- 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३० जून, २०२३. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ मधील तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/सहायक प्रशिक्षणार्थी 
सल्लागार/ मुध्याख्यापक, शासकीय तांत्रिक विद्यालय, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तांत्रिक) (राजपत्रित) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर 
स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. । अधिकाऱ्यांचे नाव व सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थाना 
पदनाम 
डिड ? 3 4 
7 श्री. विजयकुमार | उपप्राचार्य, औद्योगिक | सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, मुलभूत 
दत्तात्रय टिकोले प्रशिक्षण संस्था, पनवेल, । प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना केंद्र, 
जि. रायगड शासकीय तांत्रिक विद्यालय, ठाणे, जि. ठाणे 
या रिक्‍त पदावर 
2 श्री. ए.आर. चौधरी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण | उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
संस्था, अमळनेर, । जामनेर, जि. जळगाव या रिक्‍त पदावर 
जि.जळगांव 
3 | a. विनोद निलकंठ | सहायक प्रशिक्षणार्थी | उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 
खेवलकर सल्लागार, मुलभूत प्रशिक्षण | (मुलींची), दादर, जि. मुंबई शहर या Raa 


तथा अनुषंगिक सूचना केंद्र 
द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, मुंबई-११ 


पदावर 


श्री. एस. पी. नागरे 


उपप्राचार्य, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था, औरंगाबाद, 
जि. औरंबागाद 


प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गंगापूर, 
जि. औरगाबाद या श्रीमती भोपे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणार्‍या पदावर 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.२४२/व्यशि-१ 


अ.क्र. । अधिकाऱ्यांचे नाव व सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थाना 
पदनाम 
वि ? 2 ह 
५ ।श्री.आर. जी. चुलेट | उपप्राचार्य) औद्योगिक | प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नेर, 
प्रशिक्षण संस्था, अमरावती, । जि. यवतामळ या रिक्‍त पदावर 
जि. अमरावती. 
६ श्री. एस. जी. कुमावत । उपप्राचार्य, औद्योगिक | मुख्याध्यापक, arte तांत्रिक विद्यालय, 
प्रशिक्षण संस्था, बीड, । नाशिक, जि. नाशिक या रिक्‍त पदावर 
जि. बीड. 
७ |श्री. दाजी यडावंत । प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण | उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
sara संस्था, दहिवडी, ता. माण, | अकलूज, जि. सोलापूर या रिक्‍त पदावर 
जि. सातारा 
८ श्री. तिमथ्य शरद | ured, औद्योगिक प्रशिक्षण | प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, राजापूर, 
मिसाळ संस्था, हातकणंगले, | जि. रत्नागिरी या रिक्‍त पदावर 
जि. कोल्हापूर 
९ | att. विलास बाबुराव मुख्याध्यापक, झशासकोय । प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संसथा, 
नालंदे तंत्र प्रशाला केंद्र, वैजापूर, | खुलताबाद, जि. औरंगाबाद या रिक्‍त पदावर 
जि. औरंगाबाद 
शं श्री.आर. जी. बुलबुले | मुख्याध्यापक, शासकोय | उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
तंत्र प्रशाला केंद्र, पैठण, | औरंगाबाद या श्री. नागरे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
जि. औरंगाबाद होणाऱ्या पदावर 
ia १ | श्री. पंडित शामराव | प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण | प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (मुलींची), 
म्हस्के संस्था, कन्नड, | जि. औरंगाबाद या रिक्‍त पदावर 
जि. औरंगाबाद 
१२ | श्री.रामदास प्रल्हाद | प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण | प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, लोहा, 
नाईकनवरे संस्था, शहादा, | जि. नांदेड या रिक्‍त पदावर 
जि. नंदूरबार 
१३ | श्रीमती तृप्ती आर. | प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण | प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कन्नड, 
भोपे संस्था, गंगापूर, । जि. औरंगाबाद या श्री. म्हस्के यांच्या बदलीने 
जि. औरंगाबाद रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 
१४ श्री. पी. ए. चोरे प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण | प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नरखेड, 
संस्था, सावली, जि. चंद्रपूर | जि. नागपूर या रिक्‍त पदावर 
२ उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ह्या प्रशासकीय असल्यामुळे त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी 


स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील 
तरतुदीनुसार पदग्रहण अवधी व बदली विषयक प्रवास भत्ता शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार अनुज्ञेय राहील. 


oe 


बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदावर तात्काळ हजर व्हावे. याबाबतची माहिती संचाळक, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी शासनास तात्काळ सादर करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.२४२/व्यशि-१ 


४. संबधित अधिकऱ्यांना शासनाच्या पूर्व परवानगी शिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. तसेच 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधित अधिकाऱ्यांना 
मूळ पत्त्यावर नोंदनी पोच देय डाकेने परत करावेत. 


५. सदर बदली आदेशानुसार संबंधित अधिकारी तात्काळ बदलीच्या पदावर हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 
प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ 
मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारे असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही 
करण्यात येईल, यांची संबंधितानी नोंद द्यावी. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०६३०१२२०१७२३०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRADEEP SAHEBRA\ 
SHIVTARE 


(प्रदीप सा. Brac) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
संबंधित अधिकारी (संचालकांमार्फत) 
संबंधित कार्यालय/ संस्था (संचालकांमार्फत) 


प्रत, 
मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
सह सचिव (व्यशि), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


